RNINo . MAHBIL 2012147976 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ८ ] 


गुरुवार , जून २१ , २०१८ / ज्येष्ठ ३१ , शके १९४० 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 
जिल्हाधिकारी , पुणे ( गृह शाखा ) 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर-९ / २०१८. --जिल्हाधिकारी , पुणे जिल्हा, पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.- - 

(एक) साक्षांकनाचे काम . --विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
(पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र" देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 


( १) 


एच- १८०, भाग एक - असा . (पु. वि . पु. ) ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जून २१ , २०१८ / ज्येष्ठ ३१ , शके १९४० 
( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


अनुसूची 


अ . 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


क्रमांक १ 
पूर्वीच्या 
गॅझेटलगत 
यादीनुसार 
अ. क्र . 
२ 


१ 


१०५५ 


१०५६ 
१०५७ 
१०५८ 


श्री . दादाराम संभाजी खारतोडे 
श्री . राजेंद्र शंकरराव वाकसे 
सौ . निर्मला सागर मिसाळ 
श्री . जावेद मुबारक मुलाणी 
श्री . रमेश महादेव ओगले 
श्री . बाळु लक्ष्मण धवडे 
श्री . सतिष नामदेव सांगळे 
श्री . महिपाल लक्ष्मण वाघमारे 


१०५९ 


१०६० 
१०६१ 


रा. कळस , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
रा. लासुर्णे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . जंक्शन , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा . निमगाव केतकी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. कळस , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
रा . कळस , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
रा. कळस , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. आर बी बन ५५९ , रेल्वे बिल्डिंग, पाण्याच्या टाकीजवळ , 
ताडीवाला रोड , पुणे. 
रा . चाकण शिवालय , नामदेवनगर , आंबेडकर रोड , 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे. 
रा . रू. नं . १३१, साईबाबानगर , चिंचवड स्टेशन, पुणे - १९ . 
रा. १७ / १३६, दिनदयाळ शाळेजवळ, वल्लभनगर , पिंपरी, पुणे. 
रा . स. नं . ५५ /२ , तुळजाभवानीनगर , पुणे नगर रोड, खराडी , 


१०६२ 


९ 


१०६३ 


श्री . राजेश शिवाजी जाधव 


१० 


१०६४ 


१०६५ 
१०६६ 


श्री . रविंद्र मल्हारी दिवेकर 
श्री . जगन्नाथ विठ्ठल नेरकर 
श्री . वैभव अशोक पंचमुख 


१२ 


पुणे. 


१०६७ 


१०६८ 


१०६९ 


१०७० 
१०७१ 
१०७२ 


१०७३ 


श्री . शैलजीत जयवंत बनसोडे 
श्री . विशाल दादाभाऊ नवले 
श्री . योगेश रामचंद्र वळिंबे 
श्री . विजय कृष्णकुट्टी नायर 
सुप्रिया राजेश खराडे 
उषा अशोक घरात 
वैशाली ज्ञानदेव चव्हाण 
श्री . रविंद्र नामदेव ढसाळ 
श्रीमती विद्यादेवी सुनिल मते 
सौ . प्रियंका दिनेश कोंडे 
श्री . विशाल प्रभाकर म्हेत्रे 
श्री. शेखर नथू लांडगे 
श्री . मनोज हनुमंत मोरे 
श्री. कुणाल चिमणराव बालघरे 


रा. क्लोव्हर ऐवरो पॅलेस , फ्लॅट नंबर ३२४ , चंदननगर , पुणे . 
रा. कारेगाव, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा. रामरतन ७० , नवकेतन हौ. सोसा., कोथरूड, पुणे . 
रा. स . नं . २९ /११, तोडकर टाऊनशिप, ससाणेनगर , पुणे . 
रा . ससाणेनगर , हडपसर , पुणे- २८ . 
रा . अदिनाथनगर , शिरूर, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. चव्हाणवाडी, पो . करडे, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा . ८८४ , दत्तवाडी , म्हसोबा चौक , पुणे - ३० . 
रा. सुयश, खडकवासला, आर. एस., पुणे . 
रा. कल्याणपेठ, जुन्नर , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
रा. श्रीराम हौ . सोसा ., म्हेत्रे वस्ती, चिखली, पुणे . 
रा . लांडगे आळी, भोसरी, पुणे . 
रा . कुदळवाडी , चिखली, पुणे . 
रा. कुदळवाडी , चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


१०७४ 
१०७५ 
१०७६ 
१०७७ 


१०७८ 


२५ 


१०७९ 


१०८० 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जून २१, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ , शके १९४० 

अनुसूची-- चालू 
२ 
१०८१ सौ . आरती सतिश खैरे 

रा . संत तुकारामनगर , स. नं . २० /४ , भोसरी, पुणे . 
१०८२ श्री . युवराज बाळासाहेब पवार 

रा . गट नं . ७९५, चिखली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
१०८३ श्री . विक्रम प्रल्हाद गांधिले 

रा. हुतात्मा चौक, भोसरी, पुणे. 
१०८४ श्री . नितीन बाळासाहेब लांडगे 

रा . गव्हाणे वस्ती , भोसरी, पुणे . 
१०८५ श्री . दिगंबर पांडुरंग मेमाणे 

रा . स . नं . ३७, काळेपडळ, हडपसर, जनसेवा हौ . सोसा ., 

पुणे. 
१०८६ श्री. निवास तानाजी लादे 

रा . बी - ३८ , पंचशीलनगर, बुद्ध विहाराजवळ , घोरपडी गाव , 


२९ 
३० 
३१ 


३२ 


पुणे . 


३३ 


१०८७ 


सौ . वैशाली निवास लादे 


रा. बी -३८ , पंचशीलनगर, बुद्ध विहाराजवळ , घोरपडी गाव , 


पुणे . 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे, १८ जून २०१८. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
VAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO VAICHAL . 


